संकटग्रस्त महिलांना तातडीने आवशयक ती 
मदत मिळण्यासाठीची टोल फ्री “१८१ महिला 
हेल्पलाईन” च्या दुरध्वनीचे माहे नोव्हेंबर, 
२०२० ते ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंतची देयके अदा 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २९३/प्र.क्र. २९३ /कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - ०४ जानेवारी, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक-- संकीर्ण २०१३/ प्र.क्र.२९०/ 

कार्या-२, दिनांक १९/८/२०१४, 

२) महिला व बाल विकास विभाग पत्र क्र.संकी ्ण-२०१३/प्र.क्र.२९०, दि.२७.२.२०२०, 

3) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग, क्रमांक-- संकीर्ण २०१३/ प्र.क्र.२९० 
(भाग-२)/ कार्या-२, दिनांक ९/१०/२०२०, 

४ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक-- संकीर्ण २०१३/ प्र.क्र.२९० / 
कार्या-२, दिनांक २४/१२/२०२०, 

५) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआपु/मवि/महेल१८१/ 
बीएसएनल/ २०२२-२३/ ६८४५, दि.२९.११.२०२२. 


प्रस्तावना: 


संकटग्रस्त, पिडीत महिलांना तातडीने मदत/माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी “१८१” 
या टोल फ्री क्रमांकाची Chief Minister's Helpline सुरू करण्यास शासनाने दि. १९/८/२०१४ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिलेली आहे. सदरची हेल्पलाईन 5//३॥ १5060६5 PVT. Ltd., 
मुंबई या संस्थेच्या मदतीने राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत संकटग्रस्त महिलांना 
आव्यक ती मदत तातडीने मिळण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक १८१ ही महिला हेल्पलाईन मुख्यमंत्री 
हेल्पलाईन मध्ये विळीन करण्यात आली असल्याने महिलांच्या समस्या/प्रश्नांसंबंधीचे कॉल Chief 
Minister’s Helpline क्र. १८००१२०८०४० या हेल्पलाईन वर घेण्यात येतात. सदर हेल्पलाईन 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत चालविण्यात येत आहे. 


२. सदर १८१ महिला हेल्पलाईनच्या टोल फ्री क्रमांकासाठी वापरण्यात येत असलेली दुरध्वनी 
जोडणी ही महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे या नावाने असल्याने या दुरध्वनी कनेक्ठानचे 
केवळ मासिक भाडे अदा करण्याबाबतची देयके आयुक्‍तालयास प्राप्त होतात. शासन निर्णय 
दि.२४.१२.२०२० अन्वये माहे एप्रिल, २०२० ते ऑक्टोबर, २०२० पर्यंतची सदर टोल फ्री 
क्रमांकासाठीचे रु.१२,०२३/- इतके दुरध्वनी देयक अदा करण्यास आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
पुणे यांना मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २९३/प्र.क्र. २९३ /कार्या-२ 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या दिनांक २९.११.२०२२ च्या पत्रामध्ये नमूद 
बीएसएनएल, मुंबई यांना सदर हेल्पलाईनसाठी वापरण्यात येत असलेल्या दुरध्वनी क्रमांकाचे माहे 
नोव्हेंबर, २०२० ते ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंतची एकूण रु.२८,८८६/- इतक्या रक्कमेची देयके अदा 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर १८१ या टोल फ्री क्रमांकाच्या “Chief Ministers Helpline” संदर्भात 
बीएसएनएल, मुंबई यांना सदर हेल्पलाईनसाठी वापरण्यात येत असलेल्या दुरध्वनी क्रमांकाचे माहे 
नोव्हेंबर, २०२० ते ऑक्टोबर, 2022 पर्यंतची एकूण रु.२८,८८६/- (अक्षरी अठ्ठावीस हजार आठशे 
शाहऐंशी मात्र) इतकी रक्‍कम सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील तरतुदीमधून अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- 
समाजकल्याण, सामाजिक आधार, ००१ संचालन व प्रशासन,(०१)(०५) जनजागृती, प्रसिद्धी, 
प्रशिक्षण आणि मुल्यमापन (२२३५-ए-९०१) योजनेअंतर्गत योजना, मागणी क्र. एक्स-१, २०-इतर 
प्रशासकीय खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा. 
३. याबाबतआयुक्‍्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना आहरण, संवितरण व नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.सदरचा खर्च नियमानुसार होईल याची आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 
४. Br ames निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १६.०४.२०२० व झासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दिनांक ०४.०५. 
२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०१०५१२४८५३७४३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 


Date: 2023.01.05 12:52:15 +05'30' 
(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, (महिला व बाल विकास) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २९३/प्र.क्र. २९३ /कार्या-२ 


३. 


संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई, 

महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) - मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, 
व्यवस्थापक, SAAR IT RESOURCES PVT. Ltd., मुंबई, 

निवडनस्ती का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


